सन २०१७-१८ या वर्षासाठी सहकार क्षेत्रात 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार 
देऊन सन्मानित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीआर ०९१९/प्र.क्र.१०४/१८-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४/०९/२०१९ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सीसीआर-१८०८/प्र.क्र.४६२/२-स, 
दिनांक २० एप्रिल, 2092 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सीसीआर-१४०८/प्र.क्र.४६२/२-स, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१३ 
3. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सीसीआर-०३१८/प्र.क्र.०५/१८-स, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 
४.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सर्वसा/१५सआ/सह. 
पुर.१७-१८/८३/२०१९ दिनांक १८ जुले, २०१९ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या सहकारी संस्थांना सहकार महर्षी, सहकार भूषण 
व सहकार निष्ठ या प्रमाणे पुरस्कार स्वरुपात रोख रक्‍कम, प्रशस्तीपत्र व स्मृती चिन्ह प्रदान करुन त्यांचा सभारंभपुर्वक 
गौरव करण्याबाबत उपरोक्‍त वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. वाचा क्र. २ मधील 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, सहकार महर्षी, सहकार भूषण व सहकार निष्ठ या पुरस्कारासाठी रक्‍कम अनुक्रमे 
रु. १ लाख, रु. ५१,०००/- व रु. २५,०००/- धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यात येते. वाचा क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०१६-१७ या वर्षासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. राज्यातील 
पुरस्कार पात्र सहकारी संस्थांची अंतिम निवड करण्यासाठी मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे केलेल्या वर्गीकरणातील गट क्र.१० 
(राज्यस्तरीय पुरस्कार) सहकार महर्षी पुरस्कार व अन्य १ ते ९ या गटातील सन २०१७-१८ या वर्षासाठी सहकारी 
संस्थांना पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१७-१८ या वर्षासाठी सहकारी संस्थाना पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पुरस्कारार्थी संस्थांची नावे निश्चित 
करण्याकरिता मा. मंत्री (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २०/०८/२०१९ व दि. २८/०८/२०१९ रोजी आयोजित 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०९१९/प्र.क्र.१०४/१८-स 


करण्यात आलेल्या बैठकीत सदर पुरस्कारांकरिता खालील सहकारी संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्यांना 


पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | पुरस्काराचे | महसुल विभाग / संस्थेचे नांव 
क्र. नाव संस्था प्रकार 
os सहकार राज्य स्तरीय ज्ञानदिप को. ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. विक्रोळी, पु. मुंबई 
महर्षी पुरस्कार 
गट क्र. १ :- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था 
शि सहकार भूषण पुणे अरुण विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था मर्या. 
चंदूर, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 
कोकण नाटे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था, मर्या. नाटे, ता. 
राजापूर, जि. रत्नागिरी 
२ | सहकार निष्ठ नाशिक सटाणा दक्षिण भाग विविध कार्यकारी सह (वि.) सेवा संस्था मर्या. 
सटाणा, ता. बागलाण, जि. नाशिक 
नागपूर नागभीड विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. नागभीड, जि. 
चंद्रपूर 
अमरावती । नेरपिंगळाई विविध कार्य. सेवा सह. संस्था मर्या. नेरपिंगळाई , ता. 
मोर्शी, जि. अमरावती 
गट क्र. २ :- नागरी पतसंस्था, ग्रामिण बिगरशेती पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था 
| सहकार भूषण कोकण श्री निनाईइदेवी सहकारी पतसंस्था मर्या. मस्जिद, मुंबई - yoo 
003 
नाशिक साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. काष्टी, ता. 
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
पुणे दि कोल्हापूर डिस्ट्रीक्ट पोलीस को - आप. क्रेडीट सोसायटी. 
लि. कोल्हापूर, पोलीस हेडक्वार्टर कोल्हापूर, ता. करवीर, जि. 
कोल्हापूर 
२ | सहकार निष्ठ नागपूर कोलमाईन्स वर्कर्स क्रेडीट को.ऑंप. सोसायटी मर्या. सावनेर, 
पाटणसावंगी माईन, ता. सावनेर, जि. नागपूर 
औरंगाबाद ।धनश्री बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. आष्टी, ता. 
आष्टी, जि. बीड 
अमरावती कल्पतरु कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. धामनगाव रेल्वे, 
जि. अमरावती 
गट क्र. ३ :- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 
| सहकार भूषण कोकण रत्नागिरी जिल्हा मध्यवती सहकारी बंक लि. रत्नागिरी, 


सहकार भवन , जवाहर पथ, रत्नागिरी - ४१५ ६१२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०९१९/प्र.क्र.१०४/१८-स 


सहकार निष्ठ नाशिक दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेट्रल को.ऑपरेटिव्ह बक लि. 
अहमदनगर 
नागपूर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बंक मर्या. चंद्रपूर 
गट क्र. ४ :- नागरी सहकारी बँका 
सहकार भूषण कोकण बॅसिन कॅथॉलिक, को-ऑप. बक लि. वसई, ता. वसई, जि. 
पालघर 
अमरावती । अभिनंदन अर्बन को.आप. बॅक मर्या. अमरावती, जि. अमरावती 
सहकार निष्ठ पुणे भगीनी निवेदिता सहकारी बॅक मर्या. पुणे, प्रभातरोड , एरंडवणा, 
पुणे ४११ ००४ 
औरंगाबाद । वैश्य नागरी सहकारी बॅक मर्या. परभणी, जि. परभणी 


गट क्र. ५ - सहकारी साखर कारखाने/ सहकारी सूत गिरण्या/ जिल्हा दूध संघ 


सहकार भूषण पुणे दि माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लि. माळेगाव JI 
(शिवनगर) ता. बारामती, जि. पुणे 
औरंगाबाद । विकासरत्न विलासराव GSTS मांजरा होतकरी सहकारी साखर 
कारखाना मर्या. विलासनगर, ता. जि. लातुर 
सहकार निष्ठ नाशिक सहकार महर्षि भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना लि. 
अमृतनगर, ता. संगमनेर, जि.अहमदनगर 
गट क्र. ६ - गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
सहकार भूषण कोकण नवमिलन को. ऑप. हौ. सोसा. लि. डोंबिवली पूर्व. जि. ठाणे 
कोकण जलाराम पार्क हौसिंग सोसायटी लि. भांडुप (प.)मुंबई - ४०० ०७८ 
सहकार निष्ठ कोकण दि विजयनगर को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. अंधेरी (पू), 
स्वामी नित्यानंद मार्ग, मुंबई - ४०० ०६९ 
पुणे सुविधा सहकारी गृहनिर्माण संस्था. मर्या. अशोकनगर, खेड, ता. 
जि. सातारा 
नागपूर कुकडे ले आऊट (एल.आय.जी.) को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, 
लि. नागपूर, ता. जि. नागपूर 
गट क्र. ७ - औद्योगिक, हातमाग व यंत्रमाग, उपसा जलसिंचन व इतर संस्था 
सहकार निष्ठ पुणे श्री अन्नपूर्णा पाणीपुरवठा संस्था मर्या. व्हनाळी, साके -केनवडे- 
गोरंबे, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 
कोकण महामुंबई छत्री उत्पादक सहकारी केंद्र लि. मुंबई. महानगर 


पालिका बिल्डींग, कांजुरमार्ग (पु.) मुंबई - ४०० ०४२ 


गट क्र. ८ :- फळे, भाजीपाला, खरेदी विक्री, प्रक्रिया व ग्राहक संस्था 


सहकार भूषण 


पुणे हातकणंगले तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ लि. पेठवडगांव, 
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
नाशिक प्रवरा फळे भाजीपाला उत्पादक व प्रक्रीया खरेदी विक्री शोतकरी 


सहकारी संस्था मर्या. लोणी खुर्द, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०९१९/प्र.क्र.१०४/१८-स 


2 | सहकार निष्ठ कोकण कळवा मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी संस्था मर्या. Hod, aA 
रोड कळवा, जि. ठाणे - ४०० ६०५ 
नागपूर चिमुर सहकार तांदूळ गिरणी समिती मर्या. चिमुर, ता. चिमुर जि. 


चंद्रपुर 
गट क्र. ९ : प्राथमिक दूध उत्पादक, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन व पझुसंवर्धन संस्था 
: सहकार भूषण पुणे सहकार महर्षि हणमंतराव दि पवार सहकारी कुक्कुटपालन 
सोसायटी लि. फलटण, ता. फळटण, जि. सातारा 
कोकण महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संघ मर्या. मुंबई , मांडवी 
कोळीवाडा, मस्जिद बंदर (प. मुंबई 8 ४०० ००९ 
नाशिक सिध्देश्वर सहकारी दुध उत्पादक व्यावसायिक संस्था मर्या. 


अकोले, ता. अकोले, जि. अहमदनगर 

२ | सहकार निष्ठ | अमरावती । अमृतधारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. GRIST, ता. 
मातोळा, जि. बुलढाणा 

औरंगाबाद = | गोकुळ दुध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्या. खाखरेबोरगांव, 
ता.जि. बीड 


३. पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना याबाबत माहिती देऊन त्यांना पुरस्कार प्रदान 
समारंभासाठी उपस्थित राहण्यास कळविण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. 
४. पुरस्कारार्थीना वितरीत करावयाच्या रक्कमा तसेच पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी, सहकार 
आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था (अनिवार्य) (२४२५००११) ५०-इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या 
वर्षासाठी उपलब्ध तरतुदीमधून खर्च करण्यात यावा. 
५. ARG ATR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९०४१८०३०६५१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
ent Of Maharé ००९ 


1, ou=Cooperation, 
t |Code=400032, 


Ramesh Shankarrao ५०५४४ 
Shingte 


Sacb341 ७048, 
serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556aSbaefdddce1 
8574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 

Date: 2019.09.04 18:15:17 +05'30° 


(aT शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०९१९/प्र.क्र.१०४/१८-स 


३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६.मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व) 

९. मा. राज्यमंत्री (सहकार व पणन / पदुम / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०, 
११: 
१२. 
नरः 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


२५. 
२६. 
२७. 


मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व) 

मा. विधान परिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सवी 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सहकार/वित्त/वस्त्रोद्योग/पणन/प.दु.म./उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस््रनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन / लेखापरिक्षण) (सर्व) 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

जिल्हा fasts लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (सर्व) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, उद्योग विभाग, 
प.दु.म. विभाग मंत्रालय, मुंबई 

वेब को-ऑर्डीनेटर, स.प.व.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन - २-स/१८-स Aft नस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


